मोटार परिवहन विभागातील तांत्रिक पर्यवेक्षण आणि 
प्रशासकीय नियंत्रणासाठी निर्माण केलेल्या तांत्रिक 
अधिकाऱ्यांच्या ६२ अस्थायीपदांना दि.०१.०९.२०२० ते 
दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढदेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमआयएस१३१८/ प्र.क्र.४१/ पोल-४ 
दुसरा मजला मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: १७ सप्टेंबर, २०२०. 


संदर्भ:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय,क्र.एमटीएस-०३२०/प्र.क्र.११३/ पोल-४,दि.११.०३.२०२० 
2) अपर पोलीस महासंचालक (नि.व स.), यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/तांत्रिक अधिकारी/ 
मु.वा./पो-४/६१/२०१२,दि.३०.०७.२०२०चे पत्र. 
3) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.०८.२०२०. 


शासननिर्णय :- 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील मोटार परिवहन 
विभागातील तांत्रिक पर्यवेक्षण व प्रशासकीय नियंत्रणासाठी निर्माण केलेल्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या 
६२ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० 
पर्यंतच्या कालावधीसाठी वित्त विभागाच्या अटींच्या अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. वित्त 
विभागाच्या उपरोक्त नमूद संदर्भ क्र.३3येथील शासन निर्णयान्वये अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० ते 
दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेले आहेत. उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये अपर पोलीस महानिरीक्षक (नि.व स.),महाराष्ट्र 
राज्य,मुंबई यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील मोटार परिवहन विभागातील तांत्रिक पर्यवेक्षण व 
प्रशासकीय नियंत्रणासाठी निर्माण केलेल्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या ६२ अस्थायी 
पदांनादि.०१.०९.२०२० पासून पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणेबाबतचा प्रस्ताव शासन 
मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे.त्यानुसार,सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमूद केलेल्या मोटार 
परिवहन विभागाच्या कार्यालयातील एकूण ६२ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ 
पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

१) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त 
नाही व अस्थायी पदे ज्या कारणासाठी, अटी व शार्तीच्या अधीन राहून मंजूर केलेली आहेत 
त्यांचे पालन करण्यात आले आहे. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१/०८/२०२०नुसार 
विहित केलेल्या अटींचे व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात येईल व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात येईल. 

३) दरम्यानच्या काळात अस्थायी पदांच्या सुधारीत आकृतीबंध निश्चिती करण्याकरीता कालावधी 
वाढवून देण्यात येणार नाही. तसेच, सुधारीत आकृतीबंधाचा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागास 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस१३१८/ प्र.क्र.४१/ पोल-४ 


सादर करण्याचे नियोजन करुन त्वरीत कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधितांना द्याव्यात. 
त्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्यांचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ती जबाबदारी 
पोलीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई यांची राहील. 


2; या साठी होणारा खर्च गृह विभाग,मागणी क्रमांक : बी-१ "२०५५-पोलळीस-१०८-राज्य 
पोलीस मुख्यालय (०२) शहर पोलीस (०२)(०१) आस्थापना” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


3. सदर झासन निर्णयवित्त विभागक्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.०८.२०२० 
अन्वयेमंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन 
निर्गमितकरण्यातयेतआहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१७१३१८४६७५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


h V Digitally signed by Somnath Vasant Potare 

S DN: CN = Somnath Vasant Potare, C = IN, 

O mM n at 1 as a n t S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Home Department 


Pota re Date: 2020.09.17 13:23:09 +05'30' 


(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्रशासन. 


प्रति, 

१. पोलीसमहासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

२. विशेष पोलीस महानिरिक्षक, मोटार परिवहन विभाग, म. रा. पुणे. 

३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

४. पोलीस उपायुक्‍त, मोटार परिवहन, मुंबई 

५. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखावअनुज्ञेयता), मुंबई १ /नागपूर २. 

६. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

९. वित्तविभाग (व्यय-७/वित्तीयसुधारणा-१),मंत्राळय, मुंबई. 

१०.अवर सचिव/कार्यासनअधिकारी (पोल-१/ पोल-१अ/ पोल-३/ पोल-५अ/ पोल-५बो, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४). 


पृष्ठरपैकी२ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्र. एमटीएस -०३२०/प्र.क्र.११३/पोल-४, दि. १७.०९.२०२० सोबतचे विवरणपत्र 


महानिरिक्षक, मोटार परिवहन विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या आस्थापनेवरील ६२ अस्थायी पदांच्या मुदतवाढीबाबत. 


अ. प्रस्तावित पदांचे पदनाम पदसं | पद निर्मितीचा शासन मागील मुदतवाढीचा शासन निर्णय 

क्र. ख्या निर्णय क्र. दिनांक क्रमांक व दिनांक 

ae पोलीस उपमहानिरिक्षक/ अपर पोलीस आयुक्त (तांत्रिक) Q | a. क्र. एमटीएस गृह विभाग शासन निर्णय क्र. एमटीएस 
०३११/प्र. क्र. 493/ -०३२०/प्र.क्र.११३/पोल-४, 

2 | अपर पोलीस अधिक्षक (तांत्रिक) ४ | पोल-५, दि. दि.११.०३.२०२०. 
०२.०५.२०१२ 

३ | पोलीस उपअधीक्षक (तांत्रिक)// सहायक पोळीस आयुक्‍त (तांत्रिक) ६ 

४ | पोलीस निरिक्षक (तांत्रिक) २० 

५ | पोलीस उप निरिक्षक (तांत्रिक) ३० 

एकूण ६२ 


